RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 
Reg.No. MCS/ 173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक ७० ] 


बुधवार , जुलै १९ , २०१७ / आषाढ २८ , शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ११ ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ जुलै २०१७ 


अधिसूचना 


भारताचे संविधान . 


क्रमांक एसआरव्ही-२०१७/ प्र.क्र .११४ / कार्या- १२.– भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ खालील परंतुकान्वये प्रदान केलेल्या प्राधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे महाराष्ट्र शासकीय गट “ अ” व गट “ब ” ( राजपत्रित व अराजपत्रित ) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने 
नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम , २०१५ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहेत : 

१ . (१) या नियमांस महाराष्ट्र शासकीय गट “ अ” व गट “ ब” ( राजपत्रित व अराजपत्रित ) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीनेनियुक्तीसाठी 
महसुली विभाग वाटप ( तीसरी सुधारणा) नियम, २०१७ असे म्हणावे. 
( २ ) हे नियम दिनांक १५ जून २०१७ पासून अंमलात आले असल्याचे मानण्यात येईल . 
महाराष्ट्र 

शासकीय गट “ अ” व गट “ ब” ( राजपत्रित व अराजपत्रित ) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग 
वाटप नियम , २०१५ च्या नियम ६ च्या खंड ( अ ) मधील पहिल्या परंतुकानंतर खालील परंतुकाचा समावेश करण्यात यावा : 

परंतु, आणखी असे की , राज्यातील नक्षलग्रस्त भाग तसेच , नागपूर , अमरावती, औरंगाबाद या महसुली विभागातील रिक्त पदे 
सरळसेवेने प्रथम भरण्यासाठी गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील पोलीस दलातील गट “ अ ” मधील अधिकाऱ्यांना आणि राज्यातील 
नक्षलग्रस्त भाग व कोकण -२ या महसुली विभागातील रिक्त पदे सरळसेवेने प्रथम भरण्यासाठी गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील पोलीस 
दलातील गट “ ब” मधील अधिकाऱ्यांना, नियम ६ च्या खंड ( अ) येथे नमूद कार्यपद्धतीतून वगळण्यात येत आहे . 


२ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

मुकेश खुल्लर , 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव ( सेवा) . 


( १ ) 


भाग चार - अ -११ ९ -१ 


४ . 


. 


. 


क्रमांक एसआरव्ही-२०१७ / प्र.क्र .११४ / कार्या-१२ 

सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक १९ जुलै २०१७. 
१. राज्यपालांचे सचिव , राजभवन, मलबार हिल , मुंबई, 
२. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव , 
३. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव , 

मा . विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधान भवन , मुंबई, 
५. सर्व मा . संसद सदस्य /विधानमंडळ सदस्य , महाराष्ट्र राज्य , 
६ . मा . मुख्य सचिव , 
७. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव , 
८. सर्व मंत्रालयीन विभाग , 
९ . * प्रबंधक , मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
१०. * प्रबंधक , अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई , 
११. * प्रबंधक , लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
१२. * सचिव , महाराष्ट्र 

लोकसेवा आयोग , मुंबई, 
१३. * प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ( विधानसभा), मुंबई , 
१४ . * प्रधान सचिव , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद ), मंबई , 
१५. * सचिव, राज्य निवडणूक आयोग , नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई, 
१६. * महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ ( लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र, मुंबई, 
१७. * महालेखापाल , महाराष्ट्र -१ ( लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई , 
१८. * महालेखापाल , महाराष्ट्र -२ ( लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर , 
१९ . * महालेखापाल , महाराष्ट्र-२ ( लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र , नागपूर , 
२०. * सचिव, राज्य मुख्य माहिती आयुक्त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन , मुंबई, 
२१. * प्रबंधक , राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई, 
२२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई ( २ प्रती प्रसिद्धीकरिता) , 
२३. अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई, 
२४. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई , 
२५. सर्व विभागीय आयुक्त , 
२६. सर्व जिल्हाधिकारी , 
२७. सर्व जिल्हा परिषदांचे 

मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी, 
२८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी , 
२९. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 
३० . सामान्य प्रशासन विभाग / का . ३९ (महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्धीकरिता), 
३१. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय , सहावा मजला, विधान भवन, मुंबई ( १० प्रती ) , 
३२. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने , 
३३. निवड नस्ती. 

( * पत्राने ) 


. 


गीता कुलकर्णी, 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जुलै १९, २०१७ / आषाढ २८ , शके १९ ३ ९ 


२ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 19th July 2017 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


No. SRV. 2017 /CR - 114 /Desk - 12.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 
of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the following rules 
further to amend the Revenue Division Allotment for appointment by nomination and promotion to the 
posts of Group “ A ” and Group “ B ” (Gazetted and Non -Gazetted ) of the Government of Maharashtra 
Rules , 2015 , as follows, namely : 

1. ( 1) These rules may be called the Revenue Division Allotment for appointment by nomination 
and promotion to the posts of Group “ A ” and Group “ B ” (Gazetted and Non -Gazetted ) of the Government 
of Maharashtra ( Third Amendment ) Rules, 2017. 


( 2 ) These rules shall be deemed to have come into force from the 15th June 2017 . 


2. In rule 6 of the Revenue Division Allotment for appointment by nomination and promotion to 
the posts ofGroup “ A ” and Group “ B ” (Gazetted and Non -Gazetted ) of the Government of Maharashtra 
Rules , 2015 , in clause (a ), after first proviso following proviso shall be added namely : 


Provided further that, the vacant posts of Group ‘A’officers from Police Force under the Home 
Department to be filled by nomination initially in the Naxalite areas of the State as well as the 
Revenue Divisions viz. Nagpur , Amaravati, Aurangabad and the vacant posts of Group B officers 
from Police Force under the Home Department to be filled by nomination initially in the Naxalite 
Areas of the State and Konkan - 2 Revenue Division , be exempted from the procedure mentioned in 
clause (a ) of rule 6 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MUKESH KHULLAR , 
Additional Chief Secretary ( Services ) to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


No. SRV . 2017 /C.R.- 114 /Desk - 12 

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , 
dated the 19th July 2017 . 


1 . The Secretary to the Governor , Raj Bhavan , Malbar Hill , Mumbai, 
2. The Principal Secretary to the ChiefMinister, 
3 . The Private Secretary to all Ministers/ State Ministers , 
4 . Hon ble Opposition Leader , Legislative Council of the State of Maharashtra / Legislative Assembly 

of the State of Maharashtra , 
5 . All Hon ble Members of the Parliament/Members of the Legislative Council of the State of 

Maharashtra / Members of the Legislative Assembly of the State of Maharashtra , 
6 . The Chief Secretary , 
7 . All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries ofMantralaya Departments, 
8 . All Mantralaya Departments , 
9 . * The Registrar, High Court (Original Side ), Mumbai, 
10 . * The Registrar , High Court (Appellate Side ), Mumbai, 
11 . * The Registrar , Office of the Loka Ayukta and Upa -Loka Ayukta , Mumbai, 
12 . * The Secretary , Maharashtra Public Service Commission , Mumbai, 
13 . * The Principal Secretary , Secretariat of Maharashtra Legislature (Assembly ), Mumbai, 
14 . * The Principal Secretary , Secretariat of Maharashtra Legislature (Council), Mumbai, 
15 . * The Secretary , State Election Commission , New Administrative Building ,Mumbai, 
16 . * The Accountant General, Maharashtra - 1 (Account and Entitlement ), Maharashtra , Mumbai, 
17 . * The Accountant General, Maharashtra - 1 (Audit ), Maharashtra , Mumbai, 
18 . * The Accountant General, Maharashtra - 2 (Account and Entitlement), Maharashtra , Nagpur , 
19 . * The Accountant General, Maharashtra - 2 ( Audit ), Maharashtra , Nagpur , 
20 . * The Secretary , Office ofthe Chief Information Commissioner of the State , New Administrative 

Building, Mumbai. 
21. * The Registrar, State Human Rights Commission , Mumbai 400 001, 
22 . The Director General of Information and Public Relations,Mumbai (2 copies for publicity ), 
23 . Pay and Accounts Officer , Mumbai, 
24 . Resident Audit Officer, Mumbai, 
25 . All Divisional Commissioners , 
26 . All Collectors , 
27 . All Chief Executive Officers of Zilla Parishads , 
28 . All District Treasury Officers , 
29 . All Heads of Departments and Heads of Offices under the All Departments of Mantralaya , 
30 . General Administration Department/Desk 39 ( For publishing on website ), 
31. The Librarian , Secretariat of Maharashtra Legislature , Library , 6th Floor, Vidhan Bhavan , 

Mumbai 400 032 ( 10 copies) , 
32 . All Desks of General Administration Department, 
33 . Select File . 

( * By Letter ) 


GEETA KULKARNI, 
Deputy Secretary to Government. 


